अँड. निरज जावडे यांना व्यावसायिक फी प्रदान 
करण्याबाबत.... 

लकडगंज पोलीस स्टेशन येथील अप 
क्र. गु.र.क्र.४०५/२०१९ अन्वये दाखल गुन्हयातून 
उद्भवलेल्या न्यायालयीन कामकाजाकरीता. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक :-एसपीपी-१२२१/प्र.क्र.२७२/पोल-१० 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
२ रा मजला, मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक :- २७ एप्रिल,२०२२. 


संदर्भ:- शासन अधिसूचना, विधि व न्याय विभाग, क्र.एसपीपी-२०२२/यू.ओ.आर.०५/डी-१४, 

दि. २१.०२.२०२२ 
शासन निर्णय :- 

लकडगंज पोलीस Ka येथील अप क्र. गु.र.क्र.४०५/२०१९ उद्भवलेले मा. मुख्य 
न्यायदंडाधिकारी, नागपूर येथील खटला क्र.४१५२/२०१९ या न्यायालयीन कामकाजामध्ये 
शासनाच्या वतीने पाहण्यासाठी संदर्भान्वये विशोष सरकारी अभियोक्ता म्हणून नियुक्‍त अँड. निरज 
जावडे यांना खालील प्रमाणे व्यावसायिक फी अदा करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 

मा. मुख्य न्यायदंडाधिकारी, नागपूर 
प्रतिदिन परिणामकारक सुनावणी फी रू. ४,०००/- (रुपये चार हजार फक्त) 

तसेच सदर व्यावसायिक फी व्यतिरिक्त अन्य कोणतेही लाभ अँड. निरज जावडे यांना 
अनुज्ञेय होणार नाहीत. तसेच त्यांना कोणत्याही अपरिणामकारक सुनावणीकरीता व्यावसायिक 
फीचे प्रदान करण्यात येणार नाही. 


२. परिणामकारक सुनावणीचे दिवस संबंधीत प्रकरणाच्या पर्यवेक्षीय पोळीस उपायुक्‍त 
दर्जाहून कमी नाही, अशा अधिकाऱ्याकडून तसेच संबंधित मा. न्यायालयाच्या प्रबंधकांकडून 
तपासून, प्रमाणित करुन घेण्यात यावेत व कोणत्याही प्रकारचे अतिरिक्त प्रदान होणार नाही, याची 
दक्षता संबंधित पोलीस उपायुक्त / पोलीस अधिक्षक यांनी घ्यावी. 


३. यासाठी येणारा खर्च या विभागाच्या “ मागणी क्र. बी-१, २०५५ पोलीस - (00) (१०९), 
जिल्हा पोलीस (००) (०१) जिल्हा पोलीस दल - (२०५५ ०१६८) - २८-व्यावसायिक व विशेष सेवा” 
या लेखाशीर्षाखालील त्या-त्या आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पीय तरतुदीच्या उपलब्धतेच्या अधीन 
आणि मंजूर अनुदानातून व मासिक निधी विवरणपत्रानुसार भागविण्यात यावा. 


४. हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनो. सं. क्र. ४७७/२०२१/व्यय-७, दि.१२.०७.२०२१ 
अन्वये प्राप्त शासन मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः एसपीपी-१२२१/प्र.क्र.२७२/पोल-१० 


ष्‌. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्यांचा संगणक संकेतांक क्र. २०२२०४२९१२१५४२७९२९ असा 
आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल = = आदेशानुसार —— 
महाराष्ट्राच राज्यपाल याच्या आदशानुसारव नावाने 
> 
re Digitally signed by Tushar Dilip Rathod 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=HOME DEPARTMENT, 
Tushar Dili 11-11 
र €7€9706be693397ead 1 1 bd0eObSfbaec45488529c8b57466dbf3 


908, 
m=E5959DAF1A16023D678D1801FC61 1F35E4BD6SFF, 


ey 

pset 
serialNumber=B88BABB31CB2C1163B5A1E41E86D809272FEA914814734 
600D0B42642848C06F, cn=Tushar Dilip Rathod 


Date: 2022.04.29 12:17:11 +05'30" 


(तुषार दि. राठोड) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१) पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
२) पोलीस आयुक्त, नागपूर (शहर), नागपूर 
३) वरिष्ठ पोलीस निरिक्षक, लकडगंज पोलीस ठाणे, नागपूर 
४) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा), नागपूर, महाराष्ट्र राज्य. 
५) जिल्हा कोषागार अधिकारी, नागपूर. 
६) जिल्हा लेखा परिक्षा अधिकारी, नागपूर 
७) अँड. निरज जावडे, कृपा-छत्र, झेंडा चौक, धरमपेठ, नागपूर - ४४० ०१० 
८) कार्यासन अधिकारी (का-१४/अ? शाखा, विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
९) कार्यासन अधिकारी (व्यय-७), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
qo) निवडनस्ती (पोल-१०) 


पृष्ठ २ पैकी 


A 


